कृषि विभागातील विविध योजनांमधील 
अस्थायी पदे सन २०१९-२०मध्ये चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११जञे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २७ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. पदसातत्य - २०१८ / प्र.क्र.१९२/ 99-3, 
दि.२८.०९.२०१८ 

२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/२५७८/१९-२०/प्रक्र-१३/आस्था-५ 
(निप)/५४, दि.१३.०२.२०१९ 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/२५६९/१९-२०/प्रक्र-१२/आस्था-५ 
(निप)/५२, दि.१३.०२.२०१९ 

४. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०७३५/१९-२०/प्रक्र-७/आस्था-५ 
(निप)/५९, दि.१३.०२.२०१९ 

५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०९९६/१९-२०/प्रक्र-१३/आस्था-५ 
(निप)/६१, दि.१३.०२.२०१९ 

६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ-११११/साप्र/०७४४/१९-२०/प्रक्र-१३/आस्था-५ 
(निप)/६०, दि.१३.०२.२०१९ 

७. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना, पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी मासिक योजना त्याचप्रमाणे 
कृषिविषयक माहिती पथक या योजनांमधील अस्थायी पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे 
वगळून) सन २०१८-१९ मध्ये दिनांक ०१.१०.२०१८ ते २८.०२.२०१९ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास 
उपरोक्त क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
२. ज्या शासकीय विभाग व कार्यालयातील सर्व मंजूर पदांचा सर्वकष आढावा पूर्ण होऊन उच्चस्तरीय 
सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित आकृतिबंध निश्चित करण्यात येऊन शासन निर्णय निर्गमित झाळेला आहे 
SAT सर्व शासकीय विभाग व कार्यालयातील सुधारित आकृतिबंधातील सर्व अस्थायी पदांना आवश्‍यकतेनुसार 
दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढील मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ क्रं. ७ येथील 
वित्त विभागाच्या दि. २१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आलेले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


३. वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील निदेझांच्या अनुषंगाने, प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतिबंध 
निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण 
करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, “ब”, “क” 
ड”व इ मध्ये नमूद योजनांतर्गत अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०१९ पासून दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 

शासन निर्णय :- 

“जागतिक कृषि गणना योजना, महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची 
योजना, पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना, शेतकरी मासिक योजना त्याचप्रमाणे 
कृषिविषयक माहिती पथक योजना” या योजनांतील या शासन निर्णयासोबत जोडलेली विवरणपत्र “अ”, 
“ब”, “क” “ड”व इ मध्ये दर्शविलेली अनुक्रमे १३, ५८, २२ , ९ व ७ अस्थायी पदे दि.०१.०३.२०१९ ते 
दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास या आदेशान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९ अन्वये 
मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

३. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०२२७१५२९०५८९०१ असा आहे. प्रस्तुत शासननिर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Dr.Kiran Patil 
Date: 2019.02.27 15:31:19 +05'30' 


(डॉ.किरण पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

३. उप सचिव (99-3), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 

६. कृषि संचालक (सर्व) 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचाळक 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

९. कृषि सहसंचाळक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
१०.संचाळक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 

चेतना hiss समोर, वांद्रे (Gd), मुंबई-५१ 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

१२.सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 
१३.अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ (पत्राने) 
१४.संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५.जिल्हा कोषगार अधिकारी, पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 
१६.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१९.वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२१.निवड नस्ती (११-ओ). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


विवरणपत्र ' अ' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अे, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र 
जागतिक कृषि विषयक गणना योजनेतील अस्थायी पदांचे विवरणपत्र 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
क्र देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


कि. ७८ ee कड 
उप आयुक्त, १५,६००-३९,१०० 
कृषि गणना 

(म.कृ.से., गट-अ) 


~ ति 


"मागणी क्र. डी - ३ 
२४०१ - पीकसंवर्धन 


६६०० 
कृषि 


आयुक्तालय, १ १११ - कृषि अर्थशास्त्र 
महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


(सहसंचालकांचे व सांख्यिकी 


पदावनत केलेले पद) 


२ | सांख्यिक कृषि गणना | १५,६०० -३९,१०० | ५४०० 
(म.कृ.से., गट-आओ) 


सहाय्यक सांख्यिक ९३००-३४,८०० ४४०० 
अथवा 
तंत्र अधिकारी, ९३००-३४, ८०० 
(म.कृ.से., गट-ब) 
वरिष्ठ सांख्यिकी 
सहायक/कृषि 
अधिकारी, (गट-ब) 
(कनिष्ठ) 


५ | सांख्यिकी पर्यवेक्षक, | ९३००-३४,८०० 
६ | सहाय्यक अधिक्षक, ९३००-३४,८०० 


वरिष्ठ लिपिक / ५२००-२०, २०० 
लघुटंकलेखक, गट- 
क 


केंद्र पुरस्कृत योजना 
(००) (१०) जागतिक 
कृषि गणना (१०० 
टक्के केंद्र पुरस्कृत) 
(२४०१ ०९९६)" 


४६०० 


९३००-३४,८०० ९४४०० 


४२०० 


४२०० 


२४०० 


लघुलेखक (उच्च 
श्रेणी), गट-ब 
(अराजपत्रित) 


लिपिक, गट-क ५२००-२०,२०० 
जीप चालक, गट-क | ५२००-२०,२०० 
१ | शिपाई, गट-ड ४४४०-७४४० 


एकूण 


९३००-३४,८०० ९४४०० 


१९०० 
१९०० 
१३०० 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


विवरणपत्र 'ब' 
शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अे, 
दिनांक २७ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र 
महाराष्ट्र राज्यातील प्रमुख पिकांचे क्षेत्रफळ वेळेवर कळविण्याची योजना 


अ. पदनाम श्र्णी कार्यालय मुदतवाढ लेखाशीर्ष 
क्र देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची संख्या 
ry om 
peti Fase | 
कृषि उपसंचालक १५६००-३९१०० ५४०० मागणी क्र.डी-३ 

al (सां)म.कृ.से.वर्ग-१ शिश २४०१- पीक संवर्धन 
क ० fs ees 
Pa] सांख्यिकी 
काळ ळा. य ही 

7 [किक ळर लका कमा ea 
sual द व्र आकडेवारीचा वेळेवर 
id Deed अहवाल देणे. 
तंत्र अधिकारी ९३००-३४८०० ४६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक |. १ | (२४०१ २५६९) 
(सांखिकी) विभागीय कृषि सहसंचालक,लातूर a ae) 
म.कृ.से.वर्ग-२ विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती | १ | 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर | १ | 
Ld = =a 
<= ee 
Sao) कृषि अधिकारी विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे es 
eae 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद | १ | 
= 2 oe 
विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 

१५ ९३००-३४८०० ४२०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे 
विभागीय कृषि सहसंचालक, कोल्हापूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नाशिक 
विभागीय कृषि सहसंचालक, लातूर 
विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती 
विभागीय कृषि सहसंचालक, नागपूर 
ह] : 
विभागीय कृषि सहसंचालक, ठाणे |... कीत) 
कळ ताळा 
विभागीय कृषि सहसंचालक, औरंगाबाद | १ | 

एकूण ३ 
एकुण Ye 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


विवरणपत्र 'क' 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक :- पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११-अ, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र 
पिकांचे आकडेवारीत सुधारणा करण्याची योजना 


पदनाम वेतनश्रेणी 


७8: 


विभागीय कृषि सहसंचालक 
कोल्हापूर 


औरंगाबाद 


ae) ae) Cc A 


तंत्र अधिकारी ९३००-३४८०० ४६०० | विभागीय कृषि सहसंचालक 
(सांखिकी) 
विभागीय कृषि सहसंचालक 
ठाणे 
औरंगाबाद 
एकूण 
कृषि पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० 


विभागीय कृषि सहसंचालक. 


कार्यालय 


चालक, पुणे 


चालक, 


४२०० | विभागीय कृषि सहसंचालक, पुणे 
सहसंचालक, 
i 


विभागीय कृषि सहसंचालक. 
ठाणे 


मुदतवाढ 
देण्यात 

आलेल्या 

अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


कव्या 
कृष पवेलक कष आयुक्तालय 


२ 
२ 


् 


लेखाशीर्ष 


a ae 


मागणी क्र.- डी-३ 

२४०१ - पीकसंवर्धन 

१११ - कृषि अर्थशास्त्र व 
सांख्यिकी 

केंद्र पुरस्कृत योजना 

(११ पिकांच्या 
आकडेवारीत सुधारणा 
केंद्र पुरस्कृत) 

(२४०१ २५७८) 


(००) 


| ao | शिपाई ४४४०-७४४० | १३०० | विभागीय कृषि सहसंचालक,पुणे| १ | 
विभागीय कृषि सहसंचालक, 0 
ठाणे 

| 
विभागीय कृषि सहसंचालक. शिंक 

औरंगाबाद 
एकूण ea 
एकूण २२ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


विवरणपत्र “ड 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११अे, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ वि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


मूळ वेतन Sy 


"मागणी क्र- 


वर्ग- 


आयुक्तालय डी-३ 


शिश as पर्यवेक्षक ९३००-३४८०० महाराष्ट्र Bi “|| २४०१- 
oly सहाय्यक ५२००- 
qin Selah 1000000000 राज्य, पुणे (___0___ | पीकसंवर्धन 


३ | लघुलेखक ९३००-३४८०० | ४३०० १०९, विस्तार 
(नि.श्रे.) 


व प्रशिक्षण 
७१ (2 
3 शेतकरी 
ha 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदसातत्य -२०१९/प्र.क्र.३८/११अ, 


विवरणपत्र “इ” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-पदसातत्य-२०१९/प्र.क्र.३८/११अे, 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०१९ चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ वि 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 


कृषि १५६००-३९१०० | ६६०० 
उपसचालक 


९३००-३४८००_ | ४४०० 
ait अधिकारी ५३० 
कृषि पर्यवेक्षक 2300-38200 | ४२०० 


५ | लघुलेखक ९३००-३४८०० | ४३०० 
(नि.श्रे.) 


कनिष्ठ लिषिक 


९ मुख्य ५२००-२०२०० २८०० 
काचचित्रकार 


वं 
101 


LJ 


a a ८. a 


आयुक्तालय 
महाराष्ट्र 


S| 
ry 


विस्तार 
प्रशिक्षण, 


०८ 


—O 
2) 
8 
क, 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


